क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य या 
योजनेंतर्गत संस्थांना क्रीडा सुविधा 
निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध 
करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक :- क्रीडासु-३०२२/प्र.क्र.१०२/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २९ जून, २०२२. 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.क्रीडाधो-२०११/प्र.क्र.५५/११/क्रीयुसे- 
१, दिनांक १४ जून, २०१२. 
२. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: क्रीडासु-३०२०/ 
प्र.क्र.१६६/क्रीयुसे-१, दि. ०१ मार्च, २०१४. 
३. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा.,पुणे यांचे पत्र क्र.क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/२०२०- 
२१/का.९/५८११, दि.२० ऑक्टोबर, २०२० 
४. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा.,पुणे यांचे पत्र क्र.क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/२०२१- 
२२/का.९/१५१, दि. १९ एप्रिळ, २०२१. 
५. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा.,पुणे यांचे पत्र क्र.क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/२०२१- 
२२/का.९/६५६, दि. १५ फेब्रुवारी, २०२२ 
६. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा.,पुणे यांचे पत्र क्र.क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/२०२१- 
२२/का.९/७०२, दि. १७ फेब्रुवारी, २०२२ 
७. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा.,पुणे यांचे पत्र क्र.क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/२०२१- 
२२/का.९/१२४०, दि. १६ मार्च, २०२२ 
८. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा.,पुणे यांचे पत्र क्र.क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/२०२२- 
२३/का.९/२७०३, दि. २३ जून, २०२२ 
प्रस्तावना:- 


क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य करणे ही राज्य क्रीडा धोरणातील एक 


महत्वाची शिफारस आहे. राज्यातील शौक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्थानिक 
प्राधिकरणे, खाजगी क्रीडा संस्था यामध्ये दर्जेदार क्रीडा सुविधा निर्माण करुन त्याद्वारे खेळाडूंच्या 


कामगिरीत वाढ करुन राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय खेळाडू तयार करण्यास चालना देणे, हे या 
योजनेचे प्रमुख उद्दीष्ट आहे. या योजनेंतर्गत क्रीडा सुविधा निर्माण करण्यासाठी त्याचप्रमाणे 


पृष्ठ ५ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-३०२२/प्र.क्र.१०२/क्रीयुसे-१ 


क्रीडा साहित्यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत क्रीडा सुविधा 
निर्मिती व क्रीडा साहित्याच्या खरेदीसाठी अपेक्षित अंदाजित खर्चाच्या ७५:२५ (शासनाचा हिस्सा 


७५% व संबंधित संस्थेचा हिस्सा २५ %) याप्रमाणात शासन अनुदान उपलब्ध करुन देण्यास 
संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील सविस्तर 
कार्यपध्दती दिनाक १ मार्च, २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेली आहे. 


क्रीडा सुविधा निर्मिती / क्रीडा साहित्य यासाठी आर्थिक सहाय्याकरिता अनुदान मंजूर 
करण्याबाबत क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय,पुणे यांनी संदर्भ क्रमांक ३ ते ८ अन्वये पात्र 
संस्थांचे प्रस्ताव शिफारशीसह शासनास सादर केले आहेत. सदर शिफारशींना अनुसरुन क्रीडा 
सुविधा निर्मितीसाठी व क्रीडा साहित्य खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य देण्याच्या प्रस्तावांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


शासन निर्णय, दिनांक ०१ मार्च, २०१४ मध्ये नमूद अनुदानासाठीची पात्रता व अनुदान 
मंजूरीच्या अटी व श्तींचे पालन करण्याच्या अटींच्या अधिन राहून, शासन अनुदान मर्यादेत 
(७५%), स्तंभ-३ येथे नमूद सुविधा निर्मितीच्या अंदाजपत्रकीय किंमतीची तपासणी व अन्य 
अटींच्या अधिन राहून, खाळील प्रपत्र-अ मधील अ.क्र.१ ते ८ येथील संस्थांना क्रीडा सुविधा 
निर्मितीसाठी अनुदान योजनेंतर्गत व प्रपत्र-ब मधील अ.क्र.१ येथील संस्थेस क्रीडा साहित्य खरेदी 
योजनेसाठी आर्थिक सहाय्य या योजनेंतर्गत स्तंभ-६ नुसार अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याच्या 
प्रस्तावास तत्वत: प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

प्रपत्र अ- क्रीडा सुविधा 


संस्थेचे नांव प्रकल्प प्रकल्पाची RTA राज्यशासन संस्थेचा हिस्सा 
अंदाजपत्रकीय | निर्णयानुसार अनुदान (२५%) 
किंमत अपेक्षित मर्यादा (रु.लाखात) 
(रु.लाखात) अंदाजित । (स्तंभ-५ च्या 
खर्च ७५%) 
(रु.लाखात) (रु.लाखात) 

२ ३ = षु & Sa 
अँग्रीकल्वरल बंदीस्त प्रेक्षागृह | २५५.८० | १२०.०० ९०.०० ३०.०० 
डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, BOX2YXI.Y 
बारामती, जि.पुणे 
माऊली चेरीटेबल ट्रस्ट, | बंदीस्त प्रेक्षागृह | 949.34 | 920.00 ९०.०० ३०.०० 
श्रीरामपूर,ता.श्रीरामपूर ४०५२५९१२.५ 
जि.अहमदनगर 
जवाहर कला, विज्ञान व | बंदिस्त प्रेक्षागृह १५२.०४ | १२०.०० ९०.०० ३०.०० 
वाणिज्य महाविद्यालय  । ४०२%९१२.५ 
अणदूर, ता. तुळजापूर, 
जि. उस्मानाबाद 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-३०२२/प्र.क्र.१०२/क्रीयुसे-१ 


४ | अमोगसिध्द समाजसेवा | बंदिस्त प्रेक्षागृह १२५.०० | १२०.०० | ९०.०० ३०.०० 
मंडळ द्वारा सद्गुरू ४०५२५९१२.५ 
धुळेश्वर विद्यालय, हर 
इंदिरानगर, मंद्रुप ता. 
दक्षिण सोलापूर, 
जि.सोलापूर 
५ | श्री. रामचंद्र युवक बंदिस्त प्रेक्षागृह ४९७.०० | १२०.०० | ९०.०० ३०.०० 
कल्याण संस्था, मोझरी | ४०२५५१२.५ 
ता. तिवसा जि. गोड 
अमरावती द्वारा 
संचालीत श्री. रावसाहेब 
ठाकूर विद्यानिकेतन 
मोझरी ता. तिवसा जि. 
अमरावती 
६ | नवमहाराष्ट्र शिक्षण | बंदिस्त प्रेक्षागृह १४८.०० | १२०.०० ९०.०० ३०.०० 
मंडळ, Waa संचलित | ४०(२५९१२.५ 
आबासाहेब काकड कला | 
महाविद्यालय, बोधेगाव 
ता. sana जि. 
अहमदनगर 
७ | अँग्रीकल्वरल शुटींग ५५.८३ ५०.०० ३७.५० १२.५० 
डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, | रेंज तयार करणे 
बारामती, जि.पुणे 
८ । शिवाजी उच्च | बंदिस्त प्रेक्षागृह ४१.८० ४०.०० ३०.०० १०.०० 
माध्य.विद्यालय, (१७५१७५७ मी.) 
मोर्शी,ता.मोर्शी, 
जि.अमरावती 
एकुण- | ६०७.५० 
प्रपत्र ब- क्रीडा साहित्य 
अ. संस्थेचे नांव प्रकल्प प्रकल्पाची शासन राज्यशासन संस्थेचा हिस्सा 
क्र. अंदाजपत्रकीय | निर्णयानुसार अनुदान (२५%) 
किंमत अपेक्षित मर्यादा (स्तंभ- (रु.लाखात) 
(रु.लाखात) अंदाजित खर्च ५ TAT ७५%) 
(रु.लाखात) (रु.लाखात) 
चि २ ३ | ee | ५ & pe 
A श्री. शिवाजीराव देशमुख | कुस्ती मॅट ७.०५ ५.०० ३.७५ १.२५ 
रूरल डेव्हलपमेंट Ws 
रिसर्च फाऊंडेडन शिराळा 
जि. सांगली 
एकूण ३.७५ 
प्रपत्रः-अव ब एकूण ६११.२५ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-३०२२/प्र.क्र.१०२/क्रीयुसे-१ 


३. सदर क्रीडा सुविधा निर्मिती अनुदान/ साहित्य खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य योजनेकरिता 
मागणी क्र.ई-३ लेखाशिर्ष २२०४ क्रीडा व युवक सेवा १०४ क्रीडा व खेळ (४०) क्रीडा सुविधा 
(80)(09) क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य, (२२०४ ५७०६) या लेखाशिर्षाखाली सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता रू.१०००.०० लक्ष एवढी तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. वित्त 
विभाग, परिपत्रक दिनांक ४.४.२०२२ अनुसार तसेच अ.मु.स.(वित्त) यांचे अर्धशासकीय पत्र, 
दि.५.४.२०२२ नुसार सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता ३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) या 
उद्दीष्टाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून निधी वितरणाबाबत वेळावेळी देण्यात येणाऱ्या वित्तीय 
निर्देशांनुसार व संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयामधील अनुदान वितरणासंदर्भातील सर्व विहीत 
अटी/ शार्ती तपासून, अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या मर्यादेत उपरोक्‍त संस्थांना शासन हिऱ्याची 
रक्‍कम निधीच्या उपलब्धतेनुसार वितरित करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. 


४. यांसदर्भात अनुदान वितरणाच्या विहीत सर्व अटी/ शर्ती तपासून निधी वितरणाबाबत 
प्रस्ताव आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांनी स्वतंत्रपणे शासनास सादर 
करावा. सदर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या मर्यादेत व निधी 
उपलब्धतेनुसार निधी वितरणासंदर्भात स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२२०६२९१४५०३०६१२१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
S U N | I S U RY A K A NT on 111 SciGOnESUEATION 


)52de42797ba0b88d461 Sdaa9566ad8fa49d50637950208576d69a 
b9dba313a9, postalCode=400032, hi 


st=I hi 
serialNumber=345A2816550FE595955B31526CB8E1A3 1863F6F9DC898D91E 
4543436BE8B73FDA, cn=SUNIL SURYAKANT HANJE 
Date: 2022.06.29 14:53:01 +05'30 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

४. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव. 

५. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव. 

६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद यांचे सचिव. 

७. सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक सेवा, यांचे खाजगी सचिव. 
८ 

र 


. सर्व विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानसभा. 
. सर्व विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानपरिषद. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-३०२२/प्र.क्र.१०२/क्रीयुसे-१ 


१०.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

११.सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१३.सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा 
यांच्यामार्फत) 

१४.सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी / तालुका क्रीडा अधिकारी (आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा 
यांच्यामार्फत) 

१५.महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) १/ 2, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

१६.महाळलेखापाल (लेखा व परिक्षा )१/ २, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

१७.उपसचिव (क्रीडा), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्राळय. 

१८. कक्ष अधिकारी, (क्रीयुसे - २, क्रीयुसे -३) 

१९.निवडनस्ती, क्रीयुसे-१. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


